विशेष न्यायालय, सोलापूर येथे दाखळ खटला 
क्र.४/२०१२ मध्ये विशहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. व्ही.के.पाटील 
यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी - २०१४/प्र.क्र.१७९/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ३ जून, २०१५ 


संदर्भ : - शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी ३७१४/ए.एस.५८/डी-१४, दिनांक 
२२.०८.२०१४. 


शासन निर्णय :- विशेष न्यायालय, सोलापूर येथे दाखल खटला क्र.४/२०१२ मध्ये शासनाच्या वतीने 


कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री. व्ही.के.पाटील यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन 


दिनांक २२.०८.२०१४ च्या अधिसूचनेद्वारे विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली 


आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. व्ही.के.पाटील यांना खाळीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन 


निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


संपूर्ण खटल्याची एकत्रित सुनावणी फी-रु . ५०,०००/- 


२. सदर खटला संपूर्ण चालवून खटल्याचा निकाल लागल्याचे संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय 


पोलीस उपायुक्त दर्जाहून कमी नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावे व कोणत्याही 


a 


प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. 


व्ही.के.पाटील यांना उपरोक्त फी व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही.. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोळीस - (००) १०१, लाचलुचपत 


प्रतिबंधक विभाग - (2044 0042) २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या 


मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी -२०१४/प्र.क्र.१७९/पोळल-१० 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६/१५/व्यय-७, दिनांक ०८.०१.२०१५ अन्वये 


मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०५३०११२७२८९१२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun 

A ru al Vishnupant Joshi 
DN: CN = Arun Vishnupant Joshi, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 


V | 5 h al U p a Nn t Government Of Maharashtra, OU 


= Section Officer 


' Date: 2015.06.08 13:08:42 
J 05 hi 0530. 


(अ.वि.जोशी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महासंचालक, अँन्टी OLS ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
३. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
. अँड. श्री. व्ही.के.पाटील, मु.मोहोळ, ता,मोहोळ, जि. सोलापूर. 
निवडनस्ती (पोल-१०) 


on SG & 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


